नवीन सेवार्थ प्रणाली अंमलबजावणीबाबत... 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवार्थ 
प्रणालीतील सद्यस्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) 
नवीन सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत करण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-४ 
दालन क्रमांक ३३७, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-४, दि.१७ ऑक्टोबर, 2023 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त “वाचा” येथील शासन परिपत्रकान्वये, सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सेवार्थ 
प्रणालीतील सद्यस्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ प्रणाळीत दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२३ पूर्वी 
अद्ययावत करण्याबाबत तसेच सदर कार्यवाही पूर्ण केली नसल्यास माहे नोव्हेंबर, २०२३ देय डिसेंबर, २०२३ ची 
वेतन देयके पारित होणार नाहीत, SAT सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


तथापि ,बहुतांश आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडील नवीन सेवार्थ प्रणालीमधील विदा (Data) 
अद्ययावत होणे शिल्लक आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात नवीन सेवार्थ प्रणालीमध्ये चुकीची माहिती भरली असल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. ही बाब पाहता, सेवार्थ प्रणालीतील सद्यस्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ 
प्रणालीत अद्ययावत करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधिन होती. 


शासन परिपत्रक :- 
उक्त प्रस्तावनेमध्ये नमूद वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, अधिदान व 
लेखा अधिकारी व सर्व कोषागार अधिकारी यांना खालील सूचना देण्यात येत आहेत. 


१. सेवार्थ प्रणालीतील सद्य:स्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ प्रणालीत दिनांक ३१ डिसेंबर, 
२०२३ पूर्वी अद्ययावत करण्यात यावा. तसेच सदर कार्यवाही पूर्ण करुन माहे डिसेंबर, २०२३ देय माहे 
जानेवारी २०२४ ची मासिक वेतन देयके सादर करतांना परिपत्रकासोबतच्या प्रमाणपत्रात आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने वेतन देयकासोबत सादर करण्यात यावे. 


२. सदरची कार्यवाही पूर्ण केळी नसल्यास माहे डिसेंबर, २०२३ देय माहे जानेवारी २०२४ ची मासिक वेतन 
देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, जिल्हा कोषागार कार्यालये आणि उप कोषागार कार्यालये येथे 
स्विकारली जाणार नाहीत, याची सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी. 


३. प्रस्तुत मुदतवाढीतून लेखा व कोषागारे संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा संचालनालय (Local Fund 
Audit) व त्यांच्या अधिनस्त सर्व संबधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना वगळण्यात येत आहे. जर या 
कार्यालयांची विदा (Data) अद्ययावत करण्याची कार्यवाही अपूर्ण असल्यास माहे नोव्हेंबर २०२३ देय 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-४ 


डिसेंबर २०२३ ची वेतन देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, जिल्हा कोषागार कार्यालये आणि उप 
कोषागार कार्यालये येथे स्विकारली जाणार नाहीत. मात्र इतर सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांची 
माहे नोव्हेंबर, २०२३ देय माहे डिसेंबर, २०२३ ची वेतन देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, जिल्हा 
कोषागार कार्यालये आणि उप कोषागार कार्यालये येथे स्विकारली जातील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३११३०१७२८०१०८०५ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत- 


०८ 40 A -O 


१०, 
११. 
पर. 
१२३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


es 


चट 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DR RAJENDRA Ml 
2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f1 6af6f8 1 c69ca038ff6F25ff7 8cfc9e6d8 1 5 
d95b5367b07, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
U TIA M RA O G A D E KA R serialNumber=37A42E182BACE4C1 29ABBEB54E27836D32D4015606 
38F644A547867205474EE5, cn=DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
Date: 2023.11.30 17:32:41 +05'30' 
डॉ.राजेंद्र गाडेकर 
( डॉ.राजेंद्र गाडेकर) 


सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
सर्व मा. विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभाग/कार्यालयांचे प्रमुख 
प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-४ 


२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२७. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई 

२८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

३०. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
३१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

32. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३३. निवड नस्ती/कोषा प्रशा-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-४ 


प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२९/कोषा 
प्रशा-४, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२३ व दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये सूचित 
केल्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकारी सांकेतांक क्रमांक .................. च्या 
अधिनस्त असलेल्या सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा विदा ()8)/माहिती नवीन सेवार्थ 


प्रणालीमध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या सुविधेमध्ये अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. 


सही/- 

आहरण व संवितरण अधिकारी 
कार्यालय 
शिक्का 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


